एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत पोषण 
अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८ 
वाचा : - (१) महिला व बाल विकास विभाग,झा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 
दिनांक ११ जुलै २०१८ 
(२) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२५१/का.६, 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ 
(३) वित्त विभाग,शा.प.क्र.पुरक-२०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थ-३,दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ 
(४ महिला व बाल विकास विभाग,प.क्र.बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.७७/का.४, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ 
शासन निर्णय:- 
केंद्र शासनाकडुन पोषण अभियानाची देशातील सर्व राज्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने 
अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने अंमलात आणलेला 
(550 कार्यक्रमाचा पोषण अभियाना मध्ये अंतर्भाव करुन त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.९०.९॥५॥॥/७/२०१७-७//87? दि. १८ डिसेंबर २०१७ अन्वये 
सन २०१७-१८ व २०१८-१९ यावर्षात फेज १ व २ अंतर्गत राज्यातील 30 जिल्हयांतील ४४४ 
प्रकल्पांमधील ८५४५२ अंगणवाडी केंद्रामध्ये राष्ट्रीय पोषण fart राबविण्यास केंद्र शासनाने प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. तथापी, केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ०.९॥५॥॥/६१/२०१८, CPMU, दिनांक 
२५ मे २०१८ अन्वये राष्ट्रीय पोषण fer चे नांव बदळून पोषण अभियान नामकरण करण्यात 
आलेले आहे. पोषण अभियाना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या फेज- | व Hor ॥ जिल्हयांमध्ये पोषण 
अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन २०१८-१९ मध्ये करण्यास व उर्वरीत ६ जिल्हयांमध्ये पोषण 
अभियानाची अंमलबजावणी सन २०१९-२० मध्ये करण्यास दिनांक ११ जुले २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. पोषण अभियान हा मा.प्रधानमंत्री यांचा देशातील समग्र पोषणावर आधारित महत्व पुर्ण 
कार्यक्रम महिला व बाल विकास विभागाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत राबविण्यात 
येत आहे. राज्यात पोषण अभियान या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या पोषण 
अभियाना अंतर्गत खालील उदिष्टये साध्य करण्याचे निर्धारीत करण्यात आलेले आहे. 
१. ० ते ६ वयोगटाच्या बालकांमधील खुजे/बुटकेपणाचे तसेच कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे. 
२.६ ते ५९ महिने वयोगटामधील बालकांमध्ये रक्‍ताल्पता याचे प्रमाण कमी करणे. 
३.१५-४९ वर्षे वयोगटामधील किशोरवयीन मुली/महिला यांचेमधील रक्‍ताल्पता कमी करणे. 
४. जन्मत: कमी वजनाचे असणाऱ्या बालकांचे प्रमाण कमी करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६ 


३ पोषण अभियान कार्यक्रमासाठी विधानमंडळाच्या नोव्हेंबर २०१८ च्या अधिवेशनात 
खालीलप्रमाणे पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर पुरवणी मागणी प्रस्ताव मान्य 
झाला असून निधी खर्च करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिलेली आहे. यास्तव रुपये ११५७५.०० लाख 
(रुपये Val पंधरा कोटी पंच्याहत्तर लाख फक्त) इतका निधी पोषण अभियानातंर्गत राबविण्यात येणा-या 
विविध बाबींवर खर्च करण्यास आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांना शासन मंजूरी 


देत आहे. (रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब अर्थसंकल्पित निधी 
केद्र (८०%) । २२३६२०८४ । ०१-वेतन ०.१ 
०२- मजूरी ०.१ 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ०.१ 
१०-कंत्राटी सेवा ०.१ 
१३-कार्यालयीन खर्च ०.१ 
१७-संगणक खर्च ०.१ 
२८-व्यावसायिक सेवा ०.१ 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) ०.१ 
५०-इतर खर्च ८८८३.९२ 
एकुण रुपये ८८८४.०० 
राज्य (२०%) । २२३६२०९३ | ०१-वेतन ०.१ 
०२- मजूरी ०.१ 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ०.१ 
१०-कंत्राटी सेवा ०.१ 
१३-कार्यालयीन खर्च ०.१ 
१७-संगणक खर्च ०.१ 
२८-व्यावसायिक सेवा ०.१ 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) ०.१ 
५०-इतर खर्च २६९०.९२ 
एकुण रुपये २६९१.०० 


४. ISSNIP कार्यक्रमातंर्गत उपलब्ध करुन दिलेला व अद्याप अखर्चित असलेला निधी सन २०१८-१९ 
मध्ये पोषण अभियान कार्यक्रमासाठी खर्च करण्यासाठी निधी ReValid करुन घेण्याची कार्यवाही 
आयुक्‍्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांनी वेळीच करुन घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१३१४३५१०८९३० असा आहे. हा Aaa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Lalsing 


ग 
ra, u=Women And Child 


Pi pe )32, st=Maharashtra, 
5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1264477 


INumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a01 5f521cb28fd2204e49: 
amchandra Gu JAAN seni errs 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


2018.12.13 14:40:28 +05'30 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
अपर मुख्य सचिव ( Frater), raters विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव ( वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०) प्रधान सचिव ,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) प्रधान सचिव ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२) सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
93) आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
१४ आयुक्त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५) महासंचालक,माहिती व प्रसिध्दी,मंत्राळय,मुंबई 
१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी 
१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


CO * OS 3S क या RE Ee 


aon 


१९) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 
२०) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास विभाग 
29) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हापरिषद) 
२२) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 
२३) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 
२४ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२५) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माताबाल आरोग्य व पोषण मिठन-,मुंबई 
२६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२७ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
२९ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
३० कक्ष अधिकारी (का.४) महिला व बाळ विकास विभाग,मंत्राळय यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
तातडीने निधी BDS वर आयुक्त,ए.बा.वि.से.नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
३१ निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


